SHAILEE 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35574 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ 
कोकण विभागीय पुरवणी 

वर्ष ८ , अंक २२ ] 

शनिवार , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ३६ , किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक ५७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

क्रमांक एनपीए -२८०१ / ३ / २०१३ / २०२२ / २३४३ . – मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०२२ / 
प्र.क्र . ०२ / का -०६ / दिनांक ९ जून २०२२ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला ) चे कलम १० ( १ ) खाली मी , 
के . मंजुलक्ष्मी , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे सावंतवाडी नगरपरिषद क्षेत्र ( सन २०११ च्या 
जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या - २३८५१ , अनुसूचित जाती - ११२१ , अनुसूचित जमाती -१७६ ) जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमातीसाठी जागा राखून ठेवण्यात 
येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग 
दर्शविणारा क्रमांक NPA - २८०१ / ३ / २०१३ / २०२२ / २२५७ , दिनांक १३ जून २०२२ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) च्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित 
केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपरिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून एकही हरकत 
प्राप्त न झाल्यामुळे मा . प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई यांनी 
पत्र क्र . नपा -८ / निवडणूक / सिंधुदुर्ग / ५७७ , दिनांक २ ९ जून २०२२ अन्वये उक्त नगरपरिषदेच्या सदस्य पदाच्या आरक्षणास मान्यता दिली 
आहे . त्यामुळे मी , जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) च्या कलम ९ , 
पोट - कलम ( २ ) अन्वये मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन कोकण विभाग , नवी मुंबई यांनी केलेल्या 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ कोकण विभागीय पुरवणी दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ चे शासन राजपत्रान्वये सावंतवाडी 
नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखून 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , 


ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत 


( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 

( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती 

( ब ) अनुसूचित जमाती 


( अ ) अनुसूचित जाती 

( ब ) अनुसूचित जमाती 


( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा ४ समोरील नमूद केलल्या जागा ) . 


( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमातीच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) - 

( ४ ) 

उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ) व ( ब ) येथील जागांमध्ये 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील 


प्रभाग 

क्रमांक 


प्रभाग- १ 

लोकसंख्या 

एकूण 

२२६८ 

अ.जा. ३५ 

अ.ज .१२ 


प्रभागा 
चे नांव 


अस 

ल्यास 


प्रभागाची 

व्याप्ती 

( प्रभागातील 

थोडक्यात 


महत्वाची 

ठिकाणे / 


परिसर / नगरे 

इ . नमूद 

करावीत . ) 


त्याअर्थी , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्र . ०२ / का -०६ , दिनांक ९ जून २०२२ 
व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मी , के . मंजुलक्ष्मी , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग याद्वारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करत असून ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
या आदेशाच्या दिनांकाच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


झिरंग , म्हाडा उत्तर 

कॉलनी , कावले 


अवाट , 

गुलमोहर 
कॉलनी , 


दत्तनगर 

कॉलनी , 

आय.टी.आय. 

परिसर 


पूर्व 


२० 


दक्षिण 


०१ 


अनुसूची 
प्रभागाच्या सीमा 


०० 


१० 


०० 


०० 


१० 


शके १ ९ ४४ 


भातखंडे घरा पासून नाल्याने मदारी वन 
हद्दीपर्यंत 


आरक्षणाची स्थिती 
जागा राखीव 


असल्यास कोणासाठी 
जसे अनु . जाती / 
अनु . जमाती वा 
स्त्रियांसाठी ( अनु . 
जाती स्त्रियांसाठी , 


अनु . जमाती 
स्त्रियांसाठी धरुन ) 


५ 


नाल्याने 

फारेस्ट हद्द स . नं . 20 चे दक्षिण बाजुने 01 अ सर्वसाधारण 
रा.म. क्र . 17 काजरकोंड नाल्यापर्यंत तेथुन ( महिला ) 
नाल्याचे दक्षिण बाजुने | 01 ब 
बुराणगल्ली रस्ता ( स . नं . 191 पर्यंत ) सर्वसाधारण 
काजरकोंड नाल्यालगत स . नं . 191 पासुन 
बुराणगल्ली रस्ता रस्त्याचे पश्चिम बाजुने 
बुराणगल्ली तिठा रा.म. क्र . 17 पर्यंत . 
तेथुन रा.म. क्र . 17 ने रस्त्याचे उत्तर 
बाजुने लतिफ घर समोरील तिठया पर्यंत . 
तेथुन काझी दिंडीकडे जाणा - या रस्त्याने 
रस्त्याचे पश्चिम बाजुने धोंड घरापर्यंत . 
तेथुन भातखंडे घर नाल्या पर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 

पश्चिम नरेंद्र वन हद्दीने नगरपरिषद हद्दी पासुन 
फॉरेस्ट हद्दीने हद्दीचे 
हद्दीचे पूर्व पूर्व बाजुने 
काजरकोंड नाल्यापर्यंत 


प्रभाग -२ 
लोकसंख्या 


एकूण 

२५ ९ १ 

अ.जा. १ ९ १ 

अ.ज. २४ 


प्रभाग -३ 

लोकसंख्या 


एकूण 

२३६२ 

अ.जा. ५६ 

अ.ज .०७ 


बाहेरचा वाडा , 
भटवाडी , 
बोर्जीसवाडा , 
नागवेकर 


उत्तर 


पूर्व 

अवाट , उप्रल दक्षिण 
स्मशानभूमीला 
खे वस्ती , 
जिमखाना 
परिसर 


उप्रलकर 

देवस्थान 

परिसर , 

एकमुखी 
दत्तमंदिर , गोठण 


सबनीसवाडा , सुव उत्तर 
र्ण कॉलनी , 
बिरोडकर टेंब , 


स . नं . 114 बेळगांव रस्त्याने न . प . 
हद्दीने उत्तर बाजुने उप्रल देवस्थान पुढील 
नाल्या पर्यंत तेथुन उत्तर बाजुने फुडताडो 
घरापर्यंत तेथुन जाधवराव पाणंदीने 
पाणंदीचे पूर्व बाजुने बेळगांव रस्त्यापर्यंत 
तेथुन बेळगांव रस्त्याचे उत्तर बाजुने श्री . 
कुलकर्णी ( बॉम्बे ट्रेडींग ) घराचे बाजुचे 
रस्त्यापर्यंत कुलकर्णी घराचे बाजुचे 
पाणंदीचे पूर्व बाजुने पवन सोसायटी 
मागील नाल्याचे पूर्व बाजुने भटवाडी 
रस्त्यापर्यंत . भटवाडी रस्त्याचे पश्चिम 
बाजुने पटेल पाणंद पर्यंत . पटेल पाणंदीचे 

उत्तर बाजुने मेमन घरासमोरील रस्त्याचे 

उत्तर बाजुने कुणकेरी रस्त्या पर्यंत 
कुणकेरी रसत्याने रस्त्याचे पूर्व बाजुने 
राज्य महामार्ग पर्यंत . राज्य महामार्गाने 
रस्त्याचे उत्तर बाजुने बुराणगल्ली पर्यंत . 
पश्चिम रा.म. क्र . 17 बुराण गल्ली रस्त्याने 
रस्त्याचे पूर्व बाजुने न . प . हद्दी पर्यंत स . 
नं . 150 पर्यंत 


देवस्थान , 
चीवार टेकडी , पूर्व 

परिसर 


प . 

स . नं . 150 काजरकोंड नाला न . प . 
हद्दीने दक्षिण बाजुने स . नं . 99 पर्यंत 

( महिला ) 

स . नं . 99 पासुन काजरकोंड नाल्या ने 02 ब - 
बेळगांव न . प . हद्दी पर्यंत सर्वसाधारण 


" 


रा.म.क्र .१७ स्टोअर पानंद काझी 03 अ सर्वसाधारण 
| 
शहाबुद्दीन हॉल तेथून बेळगाव रस्ता ( महिला ) 

बेळगांव रस्त्याने रस्त्याच्या दक्षिण बाजुने 
जाधवराव पाणंद पर्यंत . 

03 ब - 

- 

जाधवराव सर्वसाधारण 


पाणंदीने पाणंदीचे पूर्व बाजुने नाल्यापर्यंत . 

नाल्याने नाल्याचे पूर्व बाजुने बेळगांव 
रस्त्यापर्यंत . बेळगांव रस्त्याने रस्त्याचे 
दक्षिण बाजुने नगरपरिषद हद्दी पर्यंत ( स . 
नं . 114 ) 


02 अ 

02 अ सर्वसाधारण 

- 


बेळगांव रस्ता नगरपरिषद हद्दीने हद्दीचे 

( स . नं . 114 ) पश्चिम बाजुने गोठण 
रस्ता नगरपरिषद हद्दी धाकु शिर्के 
घरापर्यंत 


दक्षिण गोठण रस्ता नगरपरिषद हद्द धाकु शिर्के 

घर पासुन रस्त्याने रस्त्याचे उत्तर बाजुने 
म्हादळभाट तिठा . तेथुन गोठण रस्त्याने 


- 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 


प्रभाग -४ 

लोकसंख्या 


एकूण 

२२६६ 

अ.जा. ५७ 

अ.ज .०१ 


वैश्यवाडा 
मारुती 


रस्त्याचे उत्तर बाजुने शाळा नं . 4 पर्यंत 
तेथुन लेस्टर गेट कडे जाणा - या रस्त्याने 
रस्त्याचे उत्तर बाजुने राष्ट्रीय महामार्गाने 
बापुसाहेब पुतळा तिठया पर्यंत . 
पश्चिम रा.म. क्र .१७ रेणुका हॉटेल पासून पावसकर 
घरा पर्यंत तेथून स्टोअर पानंद पर्यंत 


उत्तर 


मंदिर , रघुनाथ 
मार्केट , 

पांजरवाडा , 
चितार आळी , पूर्व 
भटवाडी लक्ष्मी 

नगर , प्रांत 
ऑफिस , काझी 
शहाबुद्दिन हॉल 


कुणकेरी रस्त्याने रस्त्याचे पूर्व बाजुने 04 अ सर्वसाधारण 
| 
मेमन घराकडे जाणारा रस्ता . मेमन ( महिला ) 


घराकडे जाणा - या रस्त्याने रस्त्याचे दक्षिण 04 ब - 
बाजुने पटेल पाणंदीने भटवाडी रस्त्या सर्वसाधारण 
पर्यंत 


पटेल पाणंद भटवाडी रस्त्याचे पश्चिम 
बाजुने पवन सोसायटसी मागील नाला 
नाल्याने सार्वजनिक शौचालया पर्यंत तेथून 
नाल्याने बेळगाव रस्त्या पर्यंत . बेळगाव 
रस्त्याने भालेकर खानावळ तिठा तेथून 
कारीव्डेकर चाळी समोरील रस्त्याने 
गुरुदत्त कॉम्प्लेक्स पर्यंत तेथून स्टोअर 
पानंदीने रा.म. क्र . १७ पर्यंत तेथून 
कळसुलकर घरा पर्यंत . 
दक्षिण कळसुलकर 

कळसुलकर यांच्या घरा पासूनबापुसाहेब 
पुतळा तिठया पासुन श्रीराम वाचन मंदिर 
समोरील रस्त्याने रस्त्याचे उत्तर बाजुने 
राऊत परब दुकान तेथुन गांधी चौक कडे 
जाणा - या रस्त्याने रस्त्याचे उत्तर बाजुने 
हॉटेल भारतमाता पर्यंत तेथुन हॉटेल 
भारतमाता समोरील रस्त्याने जुन्या पोलीस 
चौकीकडे जाणा - या रस्त्याने रस्त्याचे पूर्व 
बाजुने चितारआळी पर्यंत तेथुन 
चितारआळी रस्त्याने रस्त्याचे उत्तर बाजुने 
बंगलेकर दुकानापर्यंत . बंगलेकर 

दुकानापासुन उभाबाजार रस्त्याने उत्तर 
बाजुने पांजरवाडा रस्त्यापर्यंत . 

पश्चिम उभा बाजार पांजरवाड्याकडे जाणाऱ्या 
रस्त्याने नाल्या पर्यंत तेथून वैश्यवाडा 
मारुती मंदिर कडे जाणाऱ्या रस्त्याने 
मारुती मंदिर पर्यंत तेथून कोलगाव 
दरवाजा कडे जाणाऱ्या रस्त्याने 
रा . महामार्गा पर्यंत तेथून कुणकेरी रस्ता 
तिठा तेथून कुणकेरी रस्त्याने मेमन घरा 
कडे जाणाऱ्या पानंदी पर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 

उर्दू हायस्कूल , उत्तर 
आत्मेश्वर 

मदारी वन हद्दीपासून नाल्याने काझी 05 अ सर्वसाधारण 
| 
दिंडी रस्ता भातखंडे घरा पर्यंत तेथून ( महिला ) 
काझी दिंडी रस्त्याने उर्दू शाळे पर्यंत तेथून 
रा . महामार्गाने रावूळ हॉटेल तिठा . 

05 ब - 
सर्वसाधारण 

राऊळ हॉटेल तिठा . रा . महामार्गाने कोलगाव 
दरवाजा तेथून मारुती मंदिर कडे जाणाऱ्या 
रस्त्याने मारुती मंदिर पर्यंत . 


प्रभाग -५ 
लोकसंख्या 


एकूण 

२११७ 


अ.जा .५७ 

अ.ज .०८ 


प्रभाग -६ 
लोकसंख्या 


एकूण 

२६१ ९ 

अ.जा. ११८ 

अ.ज .२७ 


मंदिर , जुम्मा 

मशीद , मदारी 


रस्ता , जुना 
बाजार माठी 

परिसर , 

कलावती मंदिर , दक्षिण 

जुना बाजार 

दत्तमंदिर 


पश्चिम 

होळीखुंट , जुना उत्तर 


बाजार , 
निंबाळकर पिर , 
मिलाग्रीस चर्च , 


पूर्व 


जनरल 
जगन्नाथ राव 
भोसले शिव 
उद्यान , 
सालईवाडा 

मारुती मंदिर 


पूर्व 


- 


मारुती मंदिर पासून माठेवाडा रस्त्याने 
खोटलेकर घर तेथून पांजर वाडा रस्त्याने 
रांगणेकर पानंद पर्यंत रांगणेकर पानंदी ने 
उभाबाजार रस्ता छ . शिवाजी पुतळ्या पर्यंत 
तेथून शाळा क्र . २ कडे जाणाऱ्या रस्त्याने 
शाळा क्र . २ पर्यंत तेथून कलावती मंदिर कडे 
जाणाऱ्या रस्त्याने नरोबा देवळापर्यंत . 
तेथून नरेंद्र डोंगर रस्त्याने करोल घर वन 
हद्द . 

नरेंद्र वन हद्दीने मदारी वन हद्द . 

नरेंद्र फॉरेस्ट हद्द सि . स . नं . 2347 पासुन 06 अ सर्वसाधारण 

- 


होळी खुंट कडे जाणा - या रस्त्याच्या दक्षिण , ( महिला ) 

पूर्व बाजुने होळी खुंट पर्यंत तेथुन कलावती 06 

मंदिर कडे जाणा - या रस्त्याने रस्त्याचे पूर्व सर्वसाधारण 

नाल्याने 

हद्दीने साळगांवकर घरा पर्यंत तेथुन 
शाळा नं . 2 कडे जाणा - या रस्त्याचे दक्षिण 
बाजुने चॅपेल पाणंद पर्यंत तेथुन चॅपेल 
पाणंदीने रस्त्याचे पश्चिम बाजुने चॅपेल 
पर्यंत तेथुन दर्पण सोसायटी मागील 
नाल्याचे दक्षिण बाजुने 
कळसुलकर शाळे मागील पाणंदी पर्यंत . 
कळसुलकर शाळे मागील पाणंदी पर्यंत . 
तेथुन निंबाळकर पीराकडे 
जाणा - या 
पाणंदीने रस्त्याचे पश्चिम बाजुने 
निंबाळकर पीर पर्यंत तेथुन जगन्नाथराव 
रस्ता रस्त्याने दक्षिण बाजुने मेनरोड 
राजास्वार दुकान पर्यंत तेथुन मेनरोड 
रस्त्याच्या पश्चिम बाजुने जुन्या 
मुख्याधिकारी निवास स्थान इमारती पर्यंत 
तेथुन रेस्ट हाऊसकडे जाणा - या रस्त्याने 
रस्त्याच्या दक्षिण बाजुने तिन मुस तिठया 
पर्यंत जुना राष्ट्रीय महामार्ग तिनमुस 
तिठया पासुन गार्डन रेस्टॉरंट इमारतीचे 
बाजुने महीलाश्रम इमारतीकडे जाणा - या 
रस्त्याचे पश्चिम बाजुने महिलाश्रम इमारत 
पर्यंत तेथून करोल इमारत पर्यंत . 


L 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 

करोल इमारती पासून पानंदीने नाल्या 
पर्यंत तेथून गणेश प्लाझा इमारत तेथून 
नाल्याने मेनरोड होडावडेकर चाळ तेथून 
शिरोडा रस्त्याने राजगुरू घर 
नालापर्यंत . नाल्याने नगरपरिषद वन हद्द . 

पश्चिम नगरपरिषद वन हद्द . करोल घर वन 


प्रभाग -७ 
लोकसंख्या 


एकूण 

२४४१ 

अ.जा. ५६ 

अ.ज .१४ 


प्रभाग -८ 

लोकसंख्या 


एकूण 

२२३० 


अ.जा .६० 

अ.ज .१ ९ 


कळसुलकर 
इंग्लिश स्कूल , 

मच्छी मार्केट , 

हॉटेल मँगो , 
विठ्ठल मंदिर , 
अर्बन बँक , 
रामेश्वर प्लाझा , 
नगरपरिषद 

कार्यालय , राणी 
पार्वतीदेवी 
हायस्कूल , संत 

गाडगेबाबा 


भाजी मंडई , 

मोती तलाव . 


दक्षिण 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


तीन मूस पासून रेस्ट हाउस रस्त्याने 
मिलाग्रीस चर्च तिठा . 

पश्चिम मिलाग्रीस चर्च तिठ्या पासून मेनरोड ने 
कशाळीकर दवाखाना पर्यंत तेथून जगन्नाथ 
राव रस्ता ते निंबाळकर पिर समोरील 
पानंदीने कळसुलकर शाळे मागील पानंदीने 
पर्यंत . तेथून नाल्याच्या हद्दीने चॅपेल 
पर्यंत चॅपेल पानंदी ने जुना बाजार नार्वेकर 
घरा पर्यंत . 


हद्दी पर्यंत 

( महिला ) 

जुना बाजार चापेल पाणंदनार्वेकर घरा 
पासून शिवाजी पुतळा कडे जाणाऱ्या 
रस्त्याने वंजारी घर तेथून रांगणेकर 07 ब 
पानांडीने 

- 

पांजरवाडा रस्त्या पर्यंत सर्वसाधारण 
पांजरवाडा रस्त्याने मसुरकर दुकान ते 
उभाबाजार चितार आळी रस्त्याने तेंडोलकर 
घर तेथून गांधी चौक पर्यंत तेथून भाट 
पेट्रोल पंपा पासून बबईसाहेब रस्त्याने कोर्ट 
इमारत पर्यंत . 

रा . महामार्ग कोर्ट इमारती पासून तीन मूस 
पर्यंत . 


उत्तर 


राजवाडा , उप 
जिल्हा 

रुग्णालय , 

सिधीवाडा , 

हेल्थपार्क , 

शिल्पग्राम , पूर्व 

खासकीलवाडा , 

महादेवभाटले , 

आयुर्वेदिक दक्षिण ओटवणा रस्ता नगरपरिषद हद्दी पासून 

कॉलेज 

शिल्पग्राम कडे जाणाऱ्या रस्त्याने 


पश्चिम 


लेस्टर गेट पासुन खासकीलवाडयाकडे 
जाणा - या रस्त्याच्या दक्षिण बाजुने शाळा ( महिला ) 
नं . 4 पर्यंत , तेथुन गोठण रस्ता रस्त्याचे | 08 ब - 
दक्षिण बाजुने नगरपरिषद हद्द धाकू शिर्के सर्वसाधारण 
घरापर्यंत 


नगरपरिषद हद्द धाकु शिर्के घरापासुन 

पश्चिम बाजूने हद्दीने ओटवणा रस्ता 
नगरपरिषद हद्दी पर्यंत 


शिल्पग्राम पर्यंत तेथून हेल्थ पार्क रस्त्याने 
हेल्थ पार्क पर्यंत तेथून जेल समोरील 
राष्ट्रीय महामार्गा पर्यंत . 


07 अ सर्वसाधारण 

- 


जेल तिठा जुना राष्ट्रीय महामार्ग पासुन 
रस्त्याचे पूर्व हद्दीने लेस्ट गेट पर्यंत 


08 अ सर्वसाधारण 

- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 


प्रभाग - ९ 
लोकसंख्या 


एकूण 

२३५२ 


अ.जा .३३१ 

अ.ज .२० 


प्रभाग- १० 

लोकसंख्या 


एकूण 

२६०५ 

अ.जा. १६० 

अ.ज .४४ 


सिंधुदुर्ग , 

दिनांक ३० जून २०२२ . 


जिल्हा कारागृह , उत्तर 
आंबेडकर 


उद्यान , श्रमविहा 

र कॉलनी , 

समाजमंदिर 
परिसर , पोलीस पूर्व 
लाईन , गरड 


पाटणकर 

अवाट , 

खानविलकर 


अवाट . 

नवसरणी 

इमारत , 

जुस्तीन नगर , 

तेली अवाट 


तहसीलदार 
कार्यालय , 

जि.प. बांधकाम 


विभाग , 

वनविभाग 


कार्यालय , 

बी . एस . एन . 

एल . 

कार्यालय , मराठा 


समाज 

वस्तीगृह , 

सर्वोदय नगर , 

मोरडोंगरी 
परिसर , गणेश 

नगर . 


दक्षिण 


उत्तर 


पूर्व 


जेल तिठा जुना राष्ट्रीय महामार्ग पासून 09 अ- अनुसूचित 
मेडिकल मिशन पर्यंत तेथून हेल्थ पार्क जाती 


पर्यंत तेथून शिल्पग्राम पर्यंत तेथून 09 ब सर्वसाधारण 
ओटवणा रस्त्याने तिलारी कॉलनी रस्ता ( महिला ) 


पश्चिम | गरड तिठया न.प. हद्दीपासून रा.म.क्र .१७ 
रस्त्याच्या पूर्व दिशेने रा . महामार्ग जेल 
तिठा . 


दक्षिण 


न.प. हद्दी पर्यंत . 

ओटवणा रस्ता नगरपरिषद हद्दी पासून 


चराठा रस्ता नगरपरिषद हद्दीपर्यंत . 

चराठा रस्ता नगरपरिषद हद्द स . नं . 19 

पासुन नगरपरिषद हद्दीच्या उत्तर बाजुने 
जुना राष्ट्रीय महामार्गा पर्यंत . तेथुन गरड 
तिठया पर्यंत 


नरेंद्र वन हद्द नाल्याने राजगुरू घरा | 10 अ - सर्वसाधारण 
पर्यंत . तेथून राजरत्न सालईवाडा मेनरोड ( महिला ) 
होडावडेकर 

चाळ जागेच्या हद्दीने 10 ब 
तहसीलदार कार्यालया समोरील रस्त्या सर्वसाधारण 

पर्यंत तेथून नाल्याने करोल इमारत पर्यंत . 

तेथून गार्डन मागील रस्त्याने तीनमूस 
तिठ्यापर्यंत 

तीनमूस तिठ्यापासून राष्ट्रीय महामार्गाच्या 
पश्चिम दिशेने गरड तिठ्यापर्यंत . 


गरड तिठया पासुन मोरडोंगरी रस्त्याने 
रस्त्याच्या उत्तर बाजुने मेनरोड शिरोडा 
नाका न . प . हद्दी पर्यंत 

पश्चिम शिरोडा नाका न . प . हद्दपासुन सि.स. नं . 
4530 पासुन फॉरेस्ट हद्दीचे पूर्व बाजुने 
करोल घराकडे जाणारी पाणंद नगरपरिषद 
हददी पर्यंत . 


के . मंजुलक्ष्मी , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग . 


G 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 

BY THE COLLECTOR , SINDHUDURG DISTRICT 


exercise of the powers conferred on me by order 3 / 4 
PORR / 4..02 / 1-0 & / ORR of the State Election Commission , Maharashtra , I , K. Manjulekshmi , 
Collector , Sindhudurg proposes to make the following draft order under sub - section ( 1 ) of section 10 
of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayat and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah . 
XL of 1965 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) to fix for the Sawantwadi Municipal Council 
( As per Census 2011 Total population - 23851 , SC -1121 , ST - 176 ) the number and the extent of the 
wards into which the said Municipal Council area shall be divided and to specify the ward reserved 
for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Women ( including the number of seats reserved for 
women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes ) as the case may be , as shown in 
the Schedule to the draft order bearing No. NPA- 2801/3/2013/2022/2257 , dated 13th June 2022 , was 
published as required by the provision to sub - section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal 
Council , Nagar Panchayat and Industrial Townships Act , 1965 for information of the residents of 
the Sawantwadi Municipal Council . As no objections received in respect of the said draft order the 
Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , Kokan Division , Navi 

Mumbai , vide his letter No. नपा -८ / निवडणुक / सिंधुदुर्ग / ५७७ दिनांक २ ९ जून २०२२ has approved the reservation 
of the post of member of the said Municipal Council . Hence , I , the Collector of Sindhudurg District in 
exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1 ) of section 10 of the said Act , hereby make 
the following order namely : 


No. NPA - 2801 / 3 / 2013 / 2343 / 2022. - In 


1 . 


Order 


WHEREAS , the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , 
Kokan Division by Government Gazette Dated 28th February 2022 issued under sub - section ( 2 ) of 
section 9 of the Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayat and Industrial Townships Act , 
1965 ( Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Sawantwadi Municipal Council , the number of councillors 
to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Women ( including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and 
the Scheduled Tribes ) as shown below : 

The number of councillors to be elected - 


2. The number of seats to be reserved 

( a ) for the Scheduled Castes - 

( b ) for the Scheduled Tribes - 

3. The Total number of seats to be reserved for Women 
( including the number of seats reserved for women belonging 
to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes ) - 


4. Out of seats at serial number 3 , the number of seats reserved 
for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes from amongst the seats reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes as shown in item at serial number 2 ( a ) , 
( b ) respectively , are as under 

( a ) for the Scheduled Castes - 

( b ) for the Scheduled Tribes - 


20 


01 

00 


10 


00 


00 


5 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , 


Number of seats reserved for women as General Category 
( number of seats at serial number 3 minus number of seats 
at serial number 4 ) - 


10 

§ . 

Now , Therefore , in exercise of the powers conferred on me by order No. 3 / 4-2022 / 
रानिआ / नप -२०२२ / 
4.sh.02 / hl - 0 & / fGHIRORR of the State Election Commission , Maharashtra read with sub - section 
( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayat and Industrial Townships 
Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) I , K. Manjulekshmi , Collector Sindhudurg hereby fix the number and 
extent of the wards into which the said Municipal Council area shall be divided and specify the wards 
in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Women ( including 
Women belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) , as the case may be , as shown in 
the schedule to this order . 


Ward No Nam Scope of the 
Ward 

e of 

the 

( Briefly 

War 

important 

d 

Places 

No , 

if 

any 


This order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this order . 


1 

Ward No 

01 


population 

Total 2268 


2 


3 


Zirang , Mhada 
Colony , 
Kawale awat , 

Gulmohar 


SCHEDULE 

Discription of boundry of the Ward 


शके १ ९ ४४ 


North 


4 

From Forest boundry S. No. 20 
on the south side of NH 17 upto 
Kajarkond Nalla , then from 
Kajarkond Nalla to Burangalli 


§ 


If the seat is 
reserved , for 

whom i.e. 

whether for 

SC , ST or for 

Women 

( including SC 

Women , ST 
Women ) 

5 


01 A - Reserved 
for women 
( General ) 

01 B General 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 

Colony , 
Dattanagr 

road on the south side of Nalla 
( till S. No. 191 ) . 

Colony , ITI 

Area 

From S. No. From 191 Near 
Kajarkond Nala to on the west 
side of Buranagalli road , From 
there Up to NH 17 Buranagalli 
Titha . From there on the North 
side Straight NH 17 road to 
Titha front of Latif House . From 
there on the west side of Qazi 
Dindi road to Nala beside 
Bhatkhande House via Dhond 
House . 

From Nala Beside Bhatkhande 
House to Madari Forest 
boundary . 

From Municipal Boundary beside 
Narendra forest to eastern side 
of Kajarkond nala via forest 
boundary . 

From S No. 150 beside 
Kajarkond Nala to Southern side 
of S.No.99 via Municipal 
boundary . 

From Sno.99 to Kajarkond Nala . 
From S.No. 144 ( alongwith 
Belgavi road , Northern side of 
Municipal boundary ) - Nala infront 
of Uparal Devsthan- Northern 
Side of Fudtado house- Eastern 
side of Jadhavrao Panand 
Belgavi Road- Northern side of 
Belgavi road- eastern side of 
Kulkarni Home Panand- eastern 
side of Nala behind Pavan 
Society upto Bhatwadi road . 
From western side of Bhatwadi 
road to Patel Panand Home . 
From Northern side of Patel 
Panand- Road infront of memon 
House upto Northern side of 
Kunkeri road- along eastern 
side of Kunkeri road upto State 


SC - 35 

ST- 12 


Ward No 

02 


population 

Total 2591 

SC - 191 

ST- 24 


Baheracha 
Wada , 
Bhatwadi , 

Borjiswada , 

Nagwekar 

Awat , Upral 
Smashn 

bhumi , Lakhe 


Wati , 

Jimkhana Area 


East 


South 


West 


North 


East 

South 


02 A - Reserved 
for women 
( General ) 


02 B 


- 


General 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 


Ward No 
03 


population 

Total 2362 

SC - 56 

ST - 07 


Ward No 

04 


population 

Total 2266 

SC - 57 

ST- 01 


Sabniswada , 

Suwarn 


West 


North 


Colony , 

Birodkar 

Temb , 
Upralkar 
Devsthan 

Area , Ekmukhi 

Dattmandir , 

Gothan 

Devsthan , 

Chiwar Tekdi East 

Area 


Raghunath 

Market , 

Panjarwada , 

ChitarAali , 

Bhtwadi 

Laxminagr , Pra 
nt Office , 
Kazishahabudd 
in Hall 


South 


West 


Vaishywada North 

Marutimandir , 


East 


Highway . Along northern side of 
state highway upto Burangalli . 


Along state highway ( Eastern 
side of Burangalli ) upto S.No.150 
Municipal Boundary 

From State highway ( Store 
Panand ) Kazi Shahabuddin 
Hall- Belgavi Road- Southern 
side of Belgavi road upto 
Jadhavrav Panand . From eastern 
side of Jadhavrav Panand upto 
Nala . From eastern side of nala 
upto belgavi road . From 
Southern side of Belgavi Road 
upto Municipal boundary 

( S.No.114 ) 

From Belgavi Road along 
western side of Municipal 
Boundary ( S.No.114 ) 
- Gothan 
Road upto Dhaku Shirke Road . 
From Gothan road Municipal 
Boundary Dhaku Shirke House 
Northern Side of road 
road upto 
Mhadalbhat Titha . From northern 
side of Gothan Road- School 
no.4- along with northern side of 
road towards Lastur Gate upto 
state highway ( Bapusaheb Statue 
Titha ) . 

From State Highway ( Renuka 

Hotel ) Pawaskar House upto 

Store Panand . 

From Kunkeri road ( Eastern side ) 04 A - Reserved 
-southern side of road towards 
memon house patel panand 
upto bhatwadi road . 

for women 
( General ) 

04 B General 

from western side of bhatwadi 

road ( patel panand ) nala 
behind pawan society upto public 

toilet ( along nala ) 

from 
Bhalekar khanaval titha ( along 

Belgavi road ) - road in front of 
karivadekar chawl - Gurudatta 


- 


- 


- 


03 A - Reserved 
for women 
( General ) 

03 B General 


- 


११ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 

complex along Store panand 
upto state highway ( Kalsulkar 
house ) 

From 


Ward No 

05 


population 

Total 2117 

SC - 57 

ST- 08 


Urdu 

Highschool , 

Atmeshwar 


South 


West 


North 


Mandir , Jumma 
Masjid , Madari East 
Road , Junabaja 

r Mathi Area , 
Kawati Mandir 
, Junabajar 
Dattmandir 


South 


Kalsulkar 

( Bapusaheb statue titha ) 

in front of Shri Ram wachan 


mandir along northen side of 

road Raut Parab shop - road 
towards Gandhi chowk along 
northen side of road hotel 

Bharatmata - along road in front 

of Bharatmata old police 
station eastern side of Chitarali 
road upto northen side of 
Banglekar shop . From 

Banglekar shop along Ubha 
bazar road upto northen side of 
panjarwada road . 


- 


- 


house 

road 


- 


From Road aproaches to 
Panjarwada - up to nala - from 
Vaishywada maruti mandir road - 
vaishywaada Maruti Mandir- road 
towards Kolgaon Darvaja- state 

highway- Kunkeri road tithaupto 

Panand towards Memon house 


( along Kunkeri Road ) . 

for women 

From Madari forest boundary 05 A - Reserved 
Nala- Kazi Dindi Bhatkhande 
Home- Urdu School upto State 
highway ( Rawool Hotel Titha ) . 
From State highway ( Rawool 
Hotel Titha ) -Kolgaon Darvaja 
Road towards Maruti Mandir 
upto Maruti Mandir . 

From Maruti Mandir Khotlekar 
House ( Along Mathewada road ) - 
Ranganekar Panand ( Panjarwada 
Road ) -Chhatrapati Shivaji 
Maharaj Statue ( along Ubha 
Bazar Road ) School No. 2 
along road towards Kalavati 
Mandir upto Karol House forest 
boundary ( along Narendra 


- 


( General ) 

05 B 


- 


General 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , 


Ward No 
06 


population 

Total 2619 

SC - 118 

ST- 27 


Ward No 

07 


population 

Total 2441 


Holikhunt , 
Junabajar , 
Nimbalkar Pir 
, Milagris 
Church , Janral 
Jagnnathrao 

Bhosle 


Shivudhyan , 
Salaiwada 


Maruti Mandir 


Kalsulkar 

English 
School , fish 

Market , Hotel 


West 


North 


East 


South 


West 


North 


Dongar Road ) . 

From Narendra Forest boundary 

upto Madari Forest boundary . 

for women 
( General ) 

06 B General 

From Narendra Forest boundary 06 A - Reserved 
( City survey no 2347 ) - southern 
side of road towards Holi khunt 
eastern side of holi khunt 
Salgaonkar house along eastern 
side of road towards Kalavati 
mandir - southern side of road 
towards School no.2 Chappel 
Panand along western side of 

chappel panand upto Chappel 
Southern side of Nala behind 
Darpan Society upto Panand 
Behind Kalsulkar School . 


- 


From Panand Behind Kalsulkar 
School- Nimbalkar peer ( along 
western side of road towards 
Nimbalkar peer ) - along southern 
side of Jagannathrav Bhosale 

road Raja Swar House- along 
western side of Main road old 
Chief officer Residence building - 

southern side of road towards 

rest house Teen moos titha 

along western side of road 

towards Mahilashram 

building 


- 


- 


upto Karol building . 

From Karol building 


- 


Nala 

( along Panand ) - Ganesh Plaza 

building along nala - main road 

( Hodawadekar chawl ) 


- 


Rajguru 
house Nala ( Along Shiroda 


शके १ ९ ४४ 


Road ) upto Municipal boundary 
( forest boundary ) . 

From Municipal boundary ( forest 
boundary ) to Karol House 
( Forest boundary ) . 

From Narvekar house , Juna 07 A - Reserved 
bazar Chappel panand- along 
Chhatrapati 

for women 
( General ) 

Shivaji Maharaj 
Vanjari house 

07 B General 

Statue road 


= 


१३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 

along Ranganekar panand -upto 
Panjarwada road . From 
Panjarwad road ( Masurkar shop ) 

- Tendulkar house ( along Ubha 
bazar chitarali road ) - Gandhi 
Chowk Bhat Petrol pump 


SC - 56 

ST - 14 


Ward No 

08 


population 

Total 2230 

SC - 60 

ST- 19 


Ward No 
09 


population 

Total 2352 


Mango , Vitthal 


mandir , 


Urban Bank , 

Rameshwar 
Plaza , 

Municipal 


Office , R.P.D. 


Highschool , 

Sant 

Gadgebaba 


Bhaji Mandai , South 
Moti Talay 


Rajwada , Sub 
District 

Hospital , Sidi 
wada , Health 
Park , 
Shilpgram , 
Khaskilwada , 
Mahdev Bhatle 

, Ayurvedik 

College 


East 


Dist . Jail , 

Ambedkar 

Udhyan , 

Sramvihar 


West 


North 


East 


South 


West 


North 


Babaisaheb Road upto court 
building . 

From state highway court 
building upto teen moos titha . 

From teen moos titha along rest 
house road upto Milagris Church 
titha . 

From Milagris Church titha 
Kashalikar Hospital ( along main 
road ) 

Jagannathrav Bhosale 

Road 

Panand Infront of 


- 


Nimbalkar pir Panand behind 

Kalsulkar School 

Chappel 

( along Nala ) upto Juna bazar 

Narvekar house ( along chappel 
panand ) . 

From lastur gate 
of road towards 
School no.4 upto Dhaku shirke 
road along Southern side Gothan 
Road , Municipal boundary . 

From Dhaku Shirke house 
( Municipal boundary ) along 
western side of municipal 

bounadry upto Otavane road 
municipal boundary . 

From Otavane road municipal 


- 


- 


- 


- 


southern side 
Khaskilwada 


boundary 

Healthpark 
( District Prison ) . 

From Prison titha state highway 

upto lastur gate ( along eastern 

side of state highway ) . 


Shilpgram 


state 


highway 


08 A - Reserved 
for women 
( General ) 


08 B 


- 


General 


From Prison titha state highway 09 A - Scheduled 

Castes 

- medical mission - healthpark 

Shilpgram Tilari colony 
( Otavane road ) upto municipal 


- 


09 B 
for women 


Reserved 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 

Colony , 
Samajmandir 
East 


SC - 331 
ST- 20 


War 

d 

population 

No.1 

Total 2605 0 

SC - 160 

ST- 44 


Ward No 

10 


Area , Police 

line , Gard 

patnkar Awat , 
South 


Khnvilkar 


Awat , Navsarni 
Building , Justin 
Nagar , Teli 


awat 


Sindhudurg , 

Dated 30th June 2022 . 


Tahsildar 
Office , Z.P. 

Bandhkam 

Wibhag , 

Forest 


Ofice , BSNL 

office , Maratha 


West 


North 


Samaj 

Wastigruh , 

Sarvoday 

Nagr , 
Mordongri South 
Area , Ganesh 

Nagar 


East 


West 


boundary . 

From Otavane road Municipal 

boundary upto Charatha Road 

municipal boundary . 

From Charatha road municipal 


boundary ( S.No.19 ) 

state 

highway ( along northern side of 
municipal boundary ) upto Garad 
titha . 

From Garad titha municipal 
boundary upto Prison titha state 
highway ( along eastern side of 
state highway ) . 

From Narendra forest boundary - 
Rajguru house ( along Nala ) 
Rajratna complex Salaiwada 
Main road Hodawadekar Chawl 
road infront of Tahsil office 
( along Hodawadekar Chawl 
boundary ) upto teen moos titha 
( along road behind garden ) . 

from teen moos titha state 
highway upto Garden titha ( along 
western side of state highway ) . 
From Garad Titha along northern 
side of Mordongari road upto 
Shiroda Naka Municipal 

Boundary . 


- 


From Shiroda 
Shiroda Naka Municipal 
boundary ( City S.No.4530 ) 
eastern side of forest boundary 
upto panand towards Karol 
house municipal boundary . 


( General ) 


10 A Reserved 
for women 
( General ) 

10 B General 


K. MANJULEKSHMI , 
Collector , Sindhudurg . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

क्रमांक एनपीए -२८०१ / ३ / २०१३ / २३४२ / २०२२ . – मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०२२ / प्र . 
क्र . ०२ / का -०६ / दिनांक ९ जून २०२२ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला ) चे कलम १० ( १ ) खाली मी , 
के . मंजुलक्ष्मी , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे मालवण नगरपरिषद क्षेत्र ( सन २०११ च्या 
जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या - १८६४८ , अनुसूचित जाती -७७५ , अनुसूचित जमाती -११६ ) जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमातीसाठी जागा राखून ठेवण्यात 
येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग 
दर्शविणारा क्रमांक NPA - २८०१ / ३ / २०१३ / २०२२ / २२५८ , दिनांक १३ जून २०२२ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) च्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित 
केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपरिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून एकही हरकत 
प्राप्त न झाल्यामुळे मा . प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई यांनी 
पत्र क्र . नपा -८ / निवडणूक / सिंधुदुर्ग / ५७७ , दिनांक २ ९ जून २०२२ अन्वये उक्त नगरपरिषदेच्या सदस्य पदाच्या आरक्षणास मान्यता दिली 
आहे . त्यामुळे मी , जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


१६ 


आदेश 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) च्या कलम ९ , 
पोट - कलम ( २ ) अन्वये मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन कोकण विभाग , नवी मुंबई यांनी केलेल्या 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ कोकण विभागीय पुरवणी दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ चे शासन राजपत्रान्वये मालवण 
नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत 

( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या - 

( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती 

( ब ) अनुसूचित जमाती 

( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमातीच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) — 


- 


( अ ) अनुसूचित जाती 

( ब ) अनुसूचित जमाती 

( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

म्हणन राखन ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


२० 


- 


०१ 


०० 


( ४ ) 

उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ) व ( ब ) येथील जागांमध्ये 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील 


१० 


०० 


०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , 
( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा ४ समोरील नमूद केलल्या जागा ) 

त्याअर्थी , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्र . ०२ / का -०६ , दिनांक ९ जून २०२२ 
व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मी , के . मंजुलक्ष्मी , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग याद्वारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करत असून ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
या आदेशाच्या दिनांकाच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


प्रभाग 

क्रमांक 


प्रभाग 

क्रमांक 01 

लोकसंख्या 


एकूण 

1958 

अ.जा. 27 
अ.ज. 09 


प्रभाग 

क्रमांक 02 

लोकसंख्या 


प्रभागाचे प्रभागाच्या सीमा 

नांव 

असल्यास 


अनुसूची 


उत्तर - धुरीवाडा कुरण येथील कोळंब खाडीलगतचा भाग , 
कोळंब पुल धुरीवाडा साळसकर स्मशानभूमी आडारी 
खाडीचा भाग 


- 

पूर्व - आडारी खाडी पासून आडारी साकव रस्ता ते रेवतळे 
स्मशानभूमी पासून सागरी महामार्ग पर्यंतचा भाग 
दक्षिण- सागरी महामार्ग ते रेवतळे चर्च रस्त्याने फाटक 
शाळा पासून आरोलकर घर ते नागेश्वर पार्क पासून चंदू 
मांजरेकर घर नं . 2572 ते खांडाळेकर तिठा रोडपर्यंत 
बांगीघर नं . 2531 मोरे कंपाऊंड लगतचे गणेश करंगुटकर 
घर नं . 2563 पर्यंत बोर्डींग ग्राउंड रस्त्यास धनू माडये 
घरापर्यंत 


पश्चिम धनू माडये घरापासून साईमंदिर रस्त्याने खोतमठ 
कॉलेज रस्ता ते कोळंब रस्त्याने चंद्रकांत हॉटेल पासून 


- 


धुरीवाडा प्राथमिक शाळा ते बाबु धुरी गल्लीतून श्रीकृष्ण 
मंदिर रस्त्याने धुरीवाडा कुरण समुद्र किनारा 
उत्तर- रेवतळे फाटक शाळेपासून चर्च रस्त्याने 
शेतमळयातून सागरी महामार्गापासून रेवतळे स्मशानभूमी 
पर्यत व त्यापुढे आडारी खाडी परिसर पासून आडारी 


शके १ ९ ४४ 


आरक्षणाची स्थिती जागा 
राखीव असल्यास कोणासाठी 
जसे अनु . जाती / अनु . 
जमाती वा स्त्रियांसाठी 


( अनु . जाती स्त्रियांसाठी , 
अनु . जमाती स्त्रियांसाठी 


01 अ 

01 ब 


धरुन ) 
सर्वसाधारण 

सर्वसाधारण ( महिला ) 


02 अ सर्वसाधारण 

- 

02 ब 
02 ब - सर्वसाधारण ( महिला ) 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 


एकूण 

1647 

अ.जा. 37 

अ.ज. 20 


प्रभाग 
क्रमांक 03 
लोकसंख्या 


एकूण 

1756 

अ.जा. 
327 
अ.ज. 11 


प्रभाग 

क्रमांक 04 
लोकसंख्या 


एकूण 

1887 

अ.जा. 

117 

अ . ज . 25 


प्रभाग 
क्रमांक 05 


नगरपरिषद हद्द ते खाडी लगत श्री गणेश मंदिर 

पूर्व- नगरपालिका हद्द सर्व्हे नं . 94,95,97,37 देऊळवाडा 
व्हाळपर्यंत . 

दक्षिण- देऊळवाडा येथून नगरपालिका हद्दीपासून सुरु 
होणा - या वहाळ सातेरी पापडी पुलापर्यंत श्री रामेश्वर 
मंदिर पासून देऊळवाडा डिचोलकर घर- महापुरुष मंदिर , ते 
राज्य मार्ग 182 श्री नारायण मंदिर प्रॉव्हिन्शियल रोडपर्यंत 
ते पेट्रोल पंप ते प्रॉव्हेन्शियल रस्त्याने डॉ . रेडकर 
दवाखान्यापर्यंत . 


पश्चिम- प्रॉव्हिन्शियल रस्ता डॉ . रेडकर दवाखाना बाजूचे 
पांणदीने शेत मळयातून कांबळी घर नं . 2721 रस्ता 
टोकापर्यंत तेथून शेत मळयातून पायवाटेने भुताच्या 
आंब्यापर्यंत तेथून रस्त्याने वराडकर मास्तर घर नं . 2612 
पर्यंत , वराडकर घर ते शेतमळ्यातून आरोंदेकर घर पुढे 
पेंडूरकर घर नं . 2655 वैदय फाटक रस्त्यापर्यंत , वैदय 
फाटक रस्त्याने पेंडूरकर घरापासून कांबळी घर नं . 2662 
पर्यंत फाटक शाळेपर्यंत 


उत्तर- खांडाळेकर तिठा मांजरेकर हददीपासून आरोलकर 
प्रॉपर्टी पर्यंत पुढे शेत मळयातून रेवतळे रस्ता पुढे पेंडूरकर 
हदद् आर्दशनगर रस्त्याने तेथून शेतमळा पायवाटेने 
कुडाळकर हायस्कूल समोरुन भुताच्या आंब्याजवळील 
पायवाटेने शेतमळयातून रेवतळे कांबळी घरापासून डॉ . 
रेडकर दवाखान्याच्या मागील बाजूने प्रॉव्हिन्शियल 
रस्त्यापर्यंत . 


पूर्व- बाजूने प्रॉव्हिन्शियल रस्त्याने हॉटेल महाराजा व पुढे 
मुस्लीम मोहल्ला रस्त्याने तारकर्ली रस्ता पर्यंत 
दक्षिण- मुस्लीम मोहल्लारोड तारकर्ली रस्ता जक्शन 
पासून भरड नाक्यापर्यंत 


पश्चिम भरड नाक्यापासून प्रॉव्हिन्शियल रोड ( राज्य मार्ग 
182 ) ने डॉ वझे तिठा पुढे डॉ वझे रस्त्याने खांडाळेकर 
तिठयापर्यंत 


उत्तर- चिवला बीच समद्र किनारा कुरण श्रीकृष्ण रस्त्याने 
धुरीवाडा प्राथमिक शाळा रोड ते कोळंब मुख्य रस्त्यापर्यंत 
रस्त्यापर्यंत 
पूर्व- कोळंब मुख्य रस्ता पासून बोर्डींग ग्राउंड वझे घर 
पासून समर्थ आंगण कॉम्प्लेक्स सरमळकर घर फोंडबा 
घर पासून कॉलेज रस्ता पासून खांडाळेकर तिठयापर्यंत 
दक्षिण- खांडाळेकर तिठा ते डॉ . वझे तिठा पढे राज्य मार्ग 
182 ने फोवकांडा पिंपळ पर्यंत 


पश्चिम चिवलावेळ समुद्र - चिवलावेळ रस्ता ते सुफल तिठा 
ते माघी गणेश चौक ते फोवकांडा पिंपळपार पर्यंत 
उत्तर- समुद्र नगरपालिका हद्द शासकीय 
विश्रामगृहाकडील भाग ते समुद्र - चिवला वेळ पर्यंत 


03 अ अनुसूचित जाती 
03 ब - सर्वसाधारण ( महिला ) 


04 अ 

04 ब 

04 ब 


- 


सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण ( महिला ) 


05 अ सर्वसाधारण 

05 ब- सर्वसाधारण ( महिला ) 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , 


लोकसंख्या 

एकूण 

1941 

अ.जा. 74 

अ.ज. 14 


प्रभाग 

क्रमांक 06 
लोकसंख्या 


एकूण 

1820 

अ.जा. 36 
अ.ज. 04 


प्रभाग 

क्रमांक 07 
लोकसंख्या 


एकूण 

2410 


अ.जा. 

117 
अ.ज .00 


प्रभाग 

क्रमांक 08 
लोकसंख्या 


एकूण 

1710 

अ.जा. 13 

अ.ज .00 


पूर्व- चिवलावेळ समुद्र - चिवलावेळ रस्ता ते सुफल तिठा ते 
माघी गणेश चौक ते पिंपळपार ते ओटवणेकर घराजवळ 
नेवाळघर गल्ली रस्त्यापर्यंत . 


दक्षिण- नेवाळकर गल्ली रस्ता -पंचायत समितीच्या 
हद्दीने पिंपळपार रस्ता येथील नाईक घर तिठा ते साधले 
तिठा- महात्मा गांधी रस्त्याने मालप तिठा - डॉ . सातोस्कर 
तिठयापासून पिराची भाट समुद्रापर्यंत 
पश्चिम - नगरपालिका हद्द समुद्र किना - यापर्यंत 
उत्तर- डॉ . सातोस्कर तिठा ते राममंदिर रस्ता , ते सुरेश 
प्रभु घर - साधले तिठा- नाईक घर तिठा ते पंचायती 
समिती हद्दीने ओटवणेकर घर ते नेवाळकर रस्त्यापर्यंत , 
तेथून मयेकर घर ते प्रॉव्हीन्शीयल रस्त्याने मेकॅनिकल 
रस्त्यापर्यंत , तेथून ते रेवंडकर घरापर्यंत . 

पूर्व- रेवंडकर घर ते बावकर पाणंदी ते भंडारी हायस्कूल 
हद्दीने न्हावी गल्ली ठाकूर यांच्या दुकानापर्यंत ते 
सोमवार पेठ रस्त्याने बॉम्बे टेक्स्टाईल्स शॉप डॉ . बल्लव 
रस्ता रस्त्याने सारस्वत बँक कॉर्नर पर्यंत पुढे सागर 
किनारा रस्त्याने समुद्रापर्यंत 


दक्षिण- समुद्र नगरपरिषद हद्द सागर किनारा हॉटेल 
पासून समुद्र किना - याने पिराची भाट पर्यंत 

पश्चिम- पिराची भाट ते मुजावर घर ते काळबादेवी 
रस्त्याने शहाबुद्दीने मुल्ला घर नं . १ ९ ७ अ पर्यंत ते मंत्री 
घरापर्यंत 


उत्तर- सारस्वत बँक जक्शन सोमवारपेठ रस्त्याने 
गवंडीघर ते बावकर पाणंद भरड येथील राज्य मार्ग 182 
लगत रेवंडकर घर ते राज्य मार्ग 182 ने भरड नाक्यापर्यंत 
पूर्व- भरड नाका ते कोळंबकर गल्ली रस्त्याने आशापार्क 
शेतमळयातून सोमवारपेठ स्मशान रस्त्यापर्यंत 
दक्षिण- सोमवारपेठ स्मशान रस्त्याने सार्वजनिक पसंत 
शाळा चव्हाण घर पिंटो घर पासून पुढे समुद्र किना 
यापर्यंत 

पश्चिम- सोमवारपेठ स्मशानभूमी रस्ताने समुद्र किना 
यापासून सागरकिनारा हॉटेल रस्ताने सारस्वत बँक 
जक्शनपर्यंत 


उत्तर- सोमवारपेठ स्मशानपासून स्मशानरोडने चव्हाणघर 
सार्वजनिक पसंतशाळा फर्नाडीसघर पासून शेतमळयाने 
कोळंबकर गल्लीने भरड नाक्यापर्यंत 


पूर्व- भरड नाक्यापासून वायरी मुख्य रस्त्याने परुळेकर 

घर पर्यंत 


दक्षिण- वायरी मुख्य रस्ता परुळेकर घर जक्शन येथून 
भोसले पाणंद कामाक्षी नर्सिग होम पासून गर्दैरोड किर 
पाणंद पासून पुढे मयेकर घर पासून मिटकर घर 
निशांकात मालंडकर रस्त्याने मालंडकर घर रस्त्याने पुढे 


06 अ 

सर्वसाधारण 

06 ब सर्वसाधारण ( महिला ) 


- 


शके १ ९ ४४ 


07 अ सर्वसाधारण 

07 ब- सर्वसाधारण ( महिला ) 


- 


08 अ सर्वसाधारण 

08 ब सर्वसाधारण ( महिला ) 


- 


१ ९ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 

माधव पाणंद दांडी शाळा ते खराडे टेंब रस्त्याने खवणेकर 
घर ते तोडणकर घरापासून दांडी समुद्र किनारा 


प्रभाग 

क्रमांक 09 
लोकसंख्या 


एकूण 

1664 

अ.जा. 27 
अ.ज. 19 


प्रभाग 

क्रमांक 10 
लोकसंख्या 


एकूण 

1855 

अ.जा. 0 

अ . ज . 14 


सिंधुदुर्ग , 

दिनांक ३० जून २०२२ . 


पश्चिम दांडी समुद्र किनारा नगरपरिषद हद्द 

पि.एम. फर्नांडिस बर्फ कारखाना ते सोमवार पेठ स्मशान 
रस्त्यापर्यंत . 

उत्तर- तारकर्ली मुख्य रस्ता जक्शन ते मुस्लीम मोहल्ला 
रस्त्याने प्रॉव्हीन्शियल रस्त्याने भरड नाक्यापासून 
देऊळवाडा पुलापर्यंत ते देऊळवाडा पुलापासून पवार घर नं . 
२७ ९९ ते श्री . नारायण मंदिर पर्यंत ते महापुरुष मंदीर 
पर्यंत 


पूर्व- महापुरुष मदिर पासून रामेश्वर मंदिर पाणंदीने 
रामेश्वर मंदिर पासून पुढे नगरपालिका हद्द ( व्हाळाच्या 
बाजूने ) स.नं. ३८ , ४ ९ , ४२ आडवण रस्त्या जवळील 
हद्दीपर्यंत स.नं. ४ पर्यंत . 

दक्षिण- नगरपालिका आडवण हद्द सर्व्हे नं . ४ पासून 
वायरी प्रमुख रस्त्यापर्यंत . 

पश्चिम वायरी- देवली जोड रस्ता ते परुळेकर घर नं . ९ ४८ 


पासून मुख्य रस्त्याने तानाजी नाका ते गांवकर वाडा 
रस्ता ते मुस्लीम मोहल्ला रस्त्यापर्यंत 

उत्तर - उत्तर - तारकर्ली मुख्य रस्ता परुळेकर घर पासून 
भोसले पाणंद कामाक्षी नर्सिंग होम कीर रस्त्याने पुढे 
मालंडकर घरापर्यंत 


पूर्व- तारकर्ली मुख्य रस्ता परुळेकर घर ते तारकर्ली 
मुख्य रस्त्याने आप्पा चव्हाण दुकान नगरपरिषद 
हद्दीपर्यंत 


दक्षिण आप्पा चव्हाण दुकान नगरपरिषद हद्द पासून 
वायरी ग्रामपंचायत हद्दीने मोरयाचा धोंडा समुद्र किना 
यापर्यंत 


- 


पश्चिम मालंडकर घरापासून माधव पाणंद दांडी शाळा 
खराडे टेंब रस्त्याने खराडे ते पराडकर घर पासून समुद्र 
किना - याने मोरयाचा धोंडा पर्यंत 


| 09 अ सर्वसाधारण 

- 

09 ब- सर्वसाधारण ( महिला ) 


10 अ सर्वसाधारण 

10 ब- सर्वसाधारण ( महिला ) 


के . मंजुलक्ष्मी , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ २१ 

BY THE COLLECTOR , SINDHUDURG DISTRICT 


No. NPA - 2801 / 3 / 2013 / 2342 / 2022. - In 


exercise of the powers conferred on me by order 
क्र . रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्र .०२ / का -०६ / दिनांक ९ जून २०२२ of the State Election Commission , Maharashtra , I , 
K. Manjulekshmi Collector Sindhudurg proposes to make the following draft order under subsection ( 1 ) of 
section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayat and Industrial Townships Act , 1965 
( Mah . XL of 1965 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) to fix for the Malvan Municipal Council 
( As per Census 2011 Total population - 18648 , SC -775 , ST - 116 ) the number and the extent of the 
wards into which the said Municipal Council area shall be divided and to specify the ward reserved 
for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Women ( including the number of seats reserved for 
women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes ) as the case may be , as shown in 
the Schedule to the draft order bearing No. NPA- 2801/3/2013/2022/2258 , dated 13th June 2022 , was 
published as required by the provision to sub section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal 
Council , Nagar Panchayat and Industrial Townships Act , 1965 for information of the residents 
of the Malvan Municipal Council . As no objections received in respect of the said draft order the 
Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , Kokan Division , Navi 
Mumbai , vide his letter No. नपा -८ / निवडणुक / सिंधुदुर्ग / ५७७ , दिनांक २ ९ जून २०२२ has approved the reservation 
of the post of member of the said Municipal Council . Hence , I , the collector of Sindhudurg District in 
exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1 ) of section 10 of the said Act , hereby make 
the following order namely : 


1 . 


WHEREAS , the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , 
Kokan Division by Government Gazette dated 28th February 2022 issued under sub - section ( 2 ) of 
section 9 of the Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayat and Industrial Townships Act , 
1965 ( Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Malvan Municipal Council , the number of councillors to 
be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Women ( including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and 
the Scheduled Tribes ) as shown below : 


The number of councillors to be elected - 


2. The number of seats to be reserved 


Order 


( a ) for the Scheduled Castes - 


( b ) for the Scheduled Tribes - 


3. The Total number of seats to be reserved for Women 
( including the number of seats reserved for women belonging 
to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes ) - 


20 


01 


00 


10 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 

4. Out of seats at serial number 3 , the number of reserved for 

women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 

from amongst the seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes as Shown in item at serial number 2 ( a ) , ( b ) respectively , 
are as under 


5 . 


( a ) for the Scheduled Castes - 


( b ) for the Scheduled Tribes - 

Number of seats reserved for women as General Category 
( number of seats at serial number 3 minus number of seats 
at serial number 4 ) - 


Ward No. 


Now , THEREFORE , in exercise of the powers conferred on me by order No. » . 3 / 44-2022 / 
4..02 / 1-0 & / fGHIORR of the State Election Commission , Maharashtra read with sub - section 
( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayat and industrial Townships 
Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) I , K. Manjulekshmi , Collector Sindhudurg hereby fix the number and 
extent of the wards into which the said Municipal Council area shall be divided and specify the wards 
in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Women ( including 
Women belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) , as the case may be , as shown in 
the schedule to this order . 


Ward No. 01 
Population 


This order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this order : 


Total 1958 

SC- 27 

ST- 09 


If the 

name 

of the 
ward 


00 


SCHEDULE 


00 


Ward boundaries 


10 


North- Dhuriwada Kuran near Kolamb Creek to 
Kolamb bridge along Salaskar Cremation ground 
upto Aadari creek . 

East- Along Aadari Creek upto Aadari Sakav Road 
to Revatale Cremation ground upto Sagari 
Mahamarg . 


If the seat is 
reserved , for whom 
i.e. whether for SC , 
ST or for Women 
( Including SC women , 
ST Women ) 


01 A - General 
01 B Reserved for 
women ( General ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , 


Ward No. 02 
Population 
Total 1647 
SC- 37 
ST- 20 


Ward No. 03 
Population 
Total 1756 
SC - 327 
ST- 11 


Ward No. 04 
Population 
Total 1887 


South - Sagari Mahamarg to Phatak School along 
Revatale Church road upto Aarolkar house to 
Nageshwar Park building to Chandu Manjrekar 
house No. 2572 to Khandalekar titha junction to 
Bangi house No. 2531 upto Ganesh Karangutkar 
house No. 2563 along More compund upto 
Dhanu Madye house along Boarding ground road . 
West- Dhanu Madye house to Khot Math along 
Sai Mandir road - to Chandrakant Hotel along 
Kolamb Road - towards Dhuriwada primary school 
via Babu Dhuri lane upto Kuran Sea shore through 
Shrikrishna Mandir road . 


North- Revatale Phatak School to Revatale Farm 
along Church road upto Sagari Mahamarg upto 
Revatale Cremation ground to Aadari Creek area 
upto Ganesh Mandir at Municipal Boundry near 
Creek . 


East- Municipal Boundry at S.No. 94 , 95 , 97 , 37 
upto Dewoolwada Nalla . 

South From Dewoolwada Nalla at Municipal 
Boundry to Sateri pathway bridge to Shri 
Rameshwar Mandir to Dicholkar house at 
Dewoolwada - Mahapurush Mandir at S.H. 182 to 
Shri Narayan Mandir upto Petrol pump - Dr . 
Redkar Hospital along provincial Road . 
West Provincial Road - Dr . Redkar Hospital to 
Kambli House No. 2721 along pathway in Farm 
upto ' Bhutacha Aamba ' to Waradkar Sir house 
No. 2612- to Aarondekar House Via Farm area to 
Pendurkar House No. 2655 upto Vidya Phatak 
Road - to pendurkar house - Kambli House No. 
2662 upto Phatak School . 

North Khandalekar titha junction - Manjrekar 
property to Aarolkar property to Revatale road 
Via Farm area to Pendurkar property to 
Aadarshanagar Road - to Kudalkar Highschool Via 
Farm area - near Bhutacha Aamba pathway 
Kambli House in Revatale to provincial Road 
behind Redkar Hospital . 


East Hotel Maharaja at provincial Road to 
Muslim Mohalla Road upto Tarkarli Road . 
South- Muslim Mohalla Road to Tarkarli Road 
Junction upto Bharad main chowk ( Naka ) 
West - Bharad Chowk ( Naka ) to Dr. Vaze junction 
along S.H. 182 to Khandalekar junction via Vaze 
Road . 


North- Chiwla Beach Sea shore to Dhuriwada 
primary school Via Shrikrishna Mandir Road upto 
Kolamb main road . 


शके १ ९ ४४ 


02 A - General 
02 B - Reserved for 
women ( General ) 


03 A - Scheduled Castes 
03 B - Reserved for 
women ( General ) 


04 A - General 
04 B - Reserved for 
women ( General ) 


२३ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 

SC 117 
ST- 25 

East- Kolamb main road to Vaze house along 
boarding ground to Samartha Aangan Complex to 
Sarmalkar House - Phondba house upto 

Khandalekar junction Via college road . 

South Khandalekar Juntion to Vaze Junction 
upto Phokanda pimple Via S.H. 182 

West- Chiwla Sea shore to Supal house junction 
along Chiwla road to Maghi Ganesh Chowk upto 
Phokanda pimple . 

North- Municipal boundry along sea shore at 
Government Guest house to Chiwla beach sea 
shore . 

East Chiwla Beach to Supal junction Via Chiwla 
Road to Maghi Ganesh Chowk to pimple par to 
Otawnekar compound upto Newalkar Gulli Road . 
South- Newalkar Gulli Road to panchayat 
Samitee Campus upto pimple par Road to Naik 
house junction to Sadhale junction - to Mahatma 
Gandhi Road - Malap junction Dr. Satoskar 
junction upto Pirachi Bhat Sea - shore . 


Ward No. 05 
Population 
Total 1941 
SC - 74 
ST - 14 


Ward No 06 
Population 
Total 1820 
SC - 36 
ST- 04 


Ward No. 07 
Population 
Total 2410 
SC 117 

ST - O 


West- Municipal Boundry along Sea - shore . 
North- Dr. Satoskar junction - Ram Mandir road - 
to Shri Suresh Prabhu house to Sadhale junction 
- Naik house junction to Panchayat Samitee 
compound to Otawnekar - Newalkar house road - 
to Myekar House to Mechanical Road junction Via 
provincial Road upto Revandkar house . 
East- Revandkar house to Bavkar pathway to 
Santsena Galli along Bhandari High School 
compound upto Thakur Shop to Bombay Textiles 
shop Via Somwar Peth Road - Dr. Ballav Road to 
Saraswat Bank corner upto Sea shore Via Sagar 
Kinara Road . 


South - Sagar Kinara Hotel to Pirachi Bhat along 
Municipal Boundry at Sea shore . 


West- Pirachi Bhat to Mujawar house to 
Shahabuddin Mulla house No. 197 A upto Mantri 
House Via Kalbadevi Road . 


North - Saraswat Bank junction - Gavandi house 
Via Somwar Peth road to Revandkar House along 
Bavkar Panand at Bharad near S.H. 182 upto 
Bharad Naka Via SH 182 . 


East- Bharad Naka to Aashapark Building Via 
Kolambkar Galli Road - upto Somwar Peth 
Cremation ground road through Farm area . 
South- Chavan house at Sarvajanik Pasant school 
along Somwar Peth Cremation ground Road - to 
Pinto house upto Sea shore . 

West- Somwar Peth Cremation ground to Sagar 
Kinara Hotel along Sea shore upto Saraswat Bank 
junction . 


05 A - General 
05 B - Reserved for 
women ( General ) 


06 A - General 
06 B - Reserved for 
women ( General ) 


07 A - General 
07 B - Reserved for 
women ( General ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 

Ward No. 08 
Population 
Total 1710 
SC - 13 
ST- O 

08 A - General 
08 B - Reserved for 
women ( General ) 


Ward No. 09 
Population 
Total 1664 . 
SC - 27 
ST - 19 


Ward No.10 
Population 
Total 1855 
SC - 0 
ST - 14 


Sindhudurg , 

Dated 30th June 2022 . 


North- Somwar Peth Cremation ground to 

Chavan house - to Sarvajanik Pasant School along 
cremation ground road - to Fernandes house upto 
Bharad junction Via Kolambkar Galli road Via 
Farm land . 


East- Bharad junction to Parulekar house along 
Wayri main road . 


South - Wayri main road - Parulekar house 
juntion to Kamakshi Nursing House Via Bhosale 
Panand to Garde road Kir Pandand to Mayekar 
house to Mitkar house to Nishakant Malandkar 
ghar road upto Madhav Panand , Dandi School to 
Khavanekar house along Kharade Temb road to 
Todankar house to Dandi Sea shore . 


West- Dandi Municipal Boundry to Fernandes Ice 
factory to Somwar Peth cremation ground . 
North- Tarkarli main road junction to provincial 
Road Via Muslim Mohalla Road upto Dewoolwada 
Bridge to Pawar house No. 2799 to Narayan 
Mandir upto Mahapurush Mandir . 


East- Mahapuresh Mandir to Rameshwar Mandir 
Via Rameshwar Panand upto Municipal Boundry . 
( S.No. 38 , 41 , 42 along Nalla upto S.No.4 at 
Aadvan Road Municipal Boundry ) 

South- Municipal Boundry at Aadvan S.No. 4 to 
Wayri main road . 

West- Wayri Dewli road to Parulekar house No. 
948 to Tanaji Naka Via main road to Gaonkar 
wada upto Muslim Mohalla road . 


North- Tarkarli main road Parulekar house to 
Bhosale Panand - Kamakshi Nursing home - upto 
Malandkar house Via Kir panand . 


East Tarkarli main road - Parulekar house to 
Aappa Chavan Shop at Municipal boundry . 
South Aappa Chavan Shop to Morayacha 
Dhonda Sea shore along Wayri Grampanchayat 
border of Municipal boundry . 


West- Malandkar house to Madhav panand - 
from Dandi School along Kharade Temb road to 
Paradkar house upto Morayacha Dhonda . 


09 A - General 
09 B - Reserved for 
women ( General ) 


10 A - General 
10 B - Reserved for 
women ( General ) 


२५ 


K. MANJULEKSHMI , 
Collector , Sindhudurg . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 


क्रमांक एनपीए -२८०१ / ३ / २०१३ / २३४१ / २०२२ . – मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०२२ / 
प्र.क्र . ०२ / का -०६ / दिनांक ९ जून २०२२ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला ) चे कलम १० ( १ ) खाली 
मी , के . मंजुलक्ष्मी , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे वेंगुर्ला नगरपरिषद क्षेत्र ( सन २०११ च्या 
जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या - १२३ ९ २ , अनुसूचित जाती -८ ९ ३ , अनुसूचित जमाती -१६८ ) जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमातीसाठी जागा राखून ठेवण्यात 
येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग 
दर्शविणारा क्रमांक NPA - २८०१ / ३ / २०१३ / २०२२ / २२५ ९ , दिनांक १३ जून २०२२ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) च्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित 
केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपरिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून एकही हरकत 
प्राप्त न झाल्यामुळे मा . प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई यांनी 
पत्र क्र . नपा -८ / निवडणूक / सिंधुदुर्ग / ५७७ , दिनांक २ ९ जून २०२२ अन्वये उक्त नगरपरिषदेच्या सदस्य पदाच्या आरक्षणास मान्यता दिली 
आहे . त्यामुळे मी , जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) च्या कलम ९ , 
पोट - कलम ( २ ) अन्वये मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन कोकण विभाग , नवी मुंबई यांनी केलेल्या 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ कोकण विभागीय पुरवणी दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ चे शासन राजपत्रान्वये 
सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती 
यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत 

( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या - 

( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती 

( ब ) अनुसूचित जमाती 

( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमातीच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) — 


- 


— 


२० 


( अ ) अनुसूचित जाती 

( ब ) अनुसूचित जमाती 

( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


०१ 


०० 


१० 


( ४ ) 

उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ) व ( ब ) येथील जागांमध्ये 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील 


०० 


०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , 
( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा ४ समोरील नमूद केलल्या जागा ) 

त्याअर्थी , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्र . ०२ / का -०६ , दिनांक ९ जून २०२२ 
व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मी , के . मंजुलक्ष्मी , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग याद्वारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करत असून ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
या आदेशाच्या दिनांकाच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


प्रभाग क्र . 


प्रभाग 

क्रमांक १ 


लोकसंख्या 

एकूण- ९९ ५ 

अ.जा. ४८ 


अ.ज. 


प्रभाग 

क्रमांक २ 

लोकसंख्या 

एकूण १२६२ 

अ.जा. 

३६ 


- 


प्रभागाचे प्रभागाची व्याप्ती 

नाव 

असल्यास 


अनुसूची 


उत्तर - तांबळेश्वर मंदीरापासुन मठ 
ग्रामपंचायत हद्दीपर्यंत मिळणारा 
दाभोली डोंगर 

पूर्व - दाभोली डोंगरापासून कोनी 
भटवाडी रस्त्याने बॅ . खर्डेकर 
रस्त्यांपर्यंत 


दक्षिण - बॅ . खर्डेकर रस्त्याच्या 

उत्तर बाजुने गाडीअड्डा रस्त्याच्या 
तिठयापर्यंत 

पश्चिम - गाडीअड्डा रस्त्याच्या पूर्व 
बाजुने तांबळेश्वर मंदीर ते दाभोली 
डोंगरापर्यंत . 


उत्तर - गाडीअड्डा तिठ्याच्या 
दक्षिण बाजूने कोणी भटवाडी 
रस्त्याने मठ ग्रामपंचायत हद्द 
पूर्व - मठ ग्रामपंचायत हद्द , 
नगरपरिषद स्वागत कमान , भगत 


प्रभागाच्या सीमा 


उत्तर - तांबळेश्वर मंदीर 
पूर्व मठ ग्रामपंचायत 
पश्चिम बाजू हद्द , कोनी 
भटवाडी रस्ता 
दक्षिण - गाडीअड्डा तिठा 
पश्चिम - तांबळेश्वर मंदीर 


उत्तर - गाडीअड्डा तिठा , 
बॅ . खर्डेकर रस्ता , मठ 
ग्रामपंचायत हद्द 
पूर्व - मठ ग्रामपंचायत 
हद्द 


शके १ ९ ४४ २७ 


आरक्षणाची स्थिती 
जागा राखीव असल्यास 
कोणासाठी जसे अनु . 
जाती / अनु . जमाती 
वा स्त्रियांसाठी ( अनु . 
स्त्रियांसाठी , 
जमाती 

जाती 


अनु . 

स्त्रियांसाठी धरुन ) 


01 अ सर्वसाधारण 

M 

( महिला ) 

01 ब- सर्वसाधारण 


02 अ सर्वसाधारण 
( महिला ) 

02 ब- सर्वसाधारण 


२८ 


अ.ज. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 

यांचे घर , सातार्डेकर यांची नर्सरी . 
दक्षिण - मठ ग्रामपंचायत 
हद्दीपासून नेवाळकर पाणंद विठोबा 
मंदीर नातू व्हाळी , घाडीवाडा , 
पत्रापूल , बॅ . खर्डेकर रस्त्याच्या 
दक्षिण बाजुने गोहीन मेमोरीयल चर्च 
परिसर , भोसलेवाडा , गिंडे यांच्या 
घराबाजूची व्हाळी . 

पश्चिम गिंडे यांचे घर , पारीजात 
झेरॉक्स , सेंट लुक्स हॉस्पिटल वगैरे 
उत्तर - लक्ष्मी नारायण मंदिर , 
गणपती मंदिर , खांबड भटवाडी 
रस्ता , 


प्रभाग 

क्रमांक ३ 

लोकसंख्या 


एकूण- ११७० 

अ.जा. 

० ९ 

अ.ज. 


- 


प्रभाग 
क्रमांक ४ 

लोकसंख्या 


अ.जा. 


एकूण १३६३ 

अ.जा. 

९ ५ 

अ.ज. 


प्रभाग 
क्रमांक ५ 


अ.ज. 


३० 


- 


- 


०८ 


लोकसंख्या 
एकूण- १११७ 


- 


५१ 


६७ 


०० 


पूर्व - निशाण तलाव , लोपाद्रेश्वर 
मंदिर , शेळके यांचे घर , वडखोल 
येथील पाण्याच्या टाकीचा परिसर 
दक्षिण - तुळस ग्रामपंचायत 
हद्दीपासून वडखोल रस्त्याच्या 
उत्तर बाजूने पडते , पालव , 
आयटीआय , शिवाजी प्रागतिक शाळा 
पश्चिम डॉन्टस कॉलनी , नक्षत्र 
रेसिडन्सी , आरोलकर , रेडकर यांची 
घरे 


उत्तर - अथर्व कॉम्पलेक्स , अथर्व 
निवास अग्निशमन केंद्र , परब यांची 
गिरण 


पूर्व किनळणेवाडी रस्ता कुडपकर , 

तोरस्कर पालयेकर यांची घरे 


- 

दक्षिण - परब यांचे घर , अमृता 
कॅश्यु फॅक्टरी , भांगले यांचे घर , श्री 
देवी सातेरी फ्युअल सेंटर , महाराष्ट्र 
बँक , ढेपसे यांचे घर 
पश्चिम ढेपसे यांचे घरापासून 

सातेरी मंदिर पश्चिम बाजू 

धारगळकर यांचे घरापर्यंत 

उत्तर दत्त मंदिर , मारुती मंदिर , 
क्रॉफर्ड मार्केट , परुळेकर गल्ली , 
टी . डी . मयेकर गल्लीची पूर्व बाजू 
पूर्व- नवार , गोवेकर , कुबल यांची 
घरे 


- 


दक्षिण- जॉन्स् फर्नांडीस , 

साकवभाटी , सिध्दीविनायक प्लाझा 

पश्चिम टी.डी. मयेकर गल्ली , 

गावडेश्वर मंदिर , रामेश्वर मंदिर , 
खरेदी विक्री संघ 


- 


दक्षिण - मठ ग्रामपंचायत 
हद्दीतून येणारा ओहोळ , 
आडीपूल , पत्रापूल , गोहीन 
मेमोरीयल चर्च , महालक्ष्मी 
कॉम्प्लेक्स समोरील व्हाळी 
| पश्चिम - महालक्ष्मी 

कॉम्प्लेक्स समोरील 

व्हाळीची पूर्व बाजू 


उत्तर मठ ग्रामपंचायत 
पासून येणारी ओहोळची 
दक्षिण बाजू 

पूर्व मठ व तुळस 
ग्रामपंचायत हद्द 

दक्षिण वडखोल 


- 


रस्त्याच्या उत्तरेकडील 

भाग , आर.पी. गावडे मार्ग 

उत्तर बाजू 
पश्चिम 
पश्चिम पंचायत समिती 
समोरील रस्ता ते डॉन्टस 
कॉलनी , सरमळकर 

घरापर्यंत पायवाट 

उत्तर - किनळणेवाडी रस्ता 
ते नातू व्हाळी 

पूर्व पंचायत समिती , 
सरमळकर घरापर्यंत 
पायवाटेची पश्चिम बाजू 
दक्षिण - बॅ . नाथ पै 
रोडवरील ( उत्तर बाजु ) , 
कॅम्प कॉर्नर ते पाटीलवाडा 
रस्ता 

पश्चिम पाटीलवाड्याची 
पश्चिम बाजू 


- 


- 


उत्तर - बॅ . खर्डेकर रोडची 
दक्षिण बाजूचे टी . डी . मयेकर 
गल्ली ते नवार यांचे घर 
पूर्व महालक्ष्मी 
कॉम्प्लेक्स समोरील 
व्हाळीची पश्चिम बाजू 
दक्षिण - मांडवी ओढ्याची 

उत्तर बाजू 

पश्चिम - टी.डी. मयेकर 

गल्ली पूर्व बाजू , गावडेश्वर 


- 


03 अ सर्वसाधारण 
( महिला ) 

03 ब - सर्वसाधारण 


- 


04 अ सर्वसाधारण 

( महिला ) 

04 ब 


- 


सर्वसाधारण 


05 अ सर्वसाधारण 
( महिला ) 

05 ब- सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , 


प्रभाग 

क्रमांक ६ 

लोकसंख्या 


एकूण १३०२ 

अ.जा. २३ 
अ.ज. ०५ 


प्रभाग 
क्रमांक ७ 

लोकसंख्या 


एकूण १३६२ 

अ.जा. १८ 
अ.ज. ५३ 


- 


प्रभाग 
क्रमांक ८ 

लोकसंख्या 


एकूण १३८ ९ 

अ.जा. 

६२ 

अ.ज. 


प्रभाग 
क्रमांक ९ 

लोकसंख्या 


एकूण १३१ ९ 

अ.जा. -३५८ 

अ.ज. 03 


उत्तर - हनुमान मंदिर , पोस्ट 
ऑफिस , गावडे यांचे बागा 


पूर्व केळजी , सहदेव कॉम्प्लेक्स , 

दुधगंगा कॉम्पलेक्स , प्रभू तेंडोलकर 


- 


दुकान 

दक्षिण तेंडोलकर यांचे 
सांगळे गल्ली , लोकमान्य 

मल्टीपर्पज बँक , हळदणकर गल्ली , 
दाभोली नाका , मदर तेरेसा स्कुल , 
आम्रतरु कॉम्प्लेक्स , गिरपवाडा व 
गावडेवाडी , जुना एस . टी . स्टॅण्ड 
विठ्ठलवाडी तिठ्यापर्यंत 

पश्चिम बटा , सारंग , कासकर , 
मलबारी यांची घरे 


दुकान , 


उत्तर - लिना तिवारी , मारुती 
मंदिर , नारायण मंदिर , नारायण 


तलाव 

पूर्व मळगांवकर , पेडणेकर , शाळा 
नं . २ आराधना कॉम्प्लेक्स , सखु 


सदन 

दक्षिण - वेंगुर्ला जेटी , वेंगुर्ला जेटी , 
• 
जलबांदेश्वर , मांडवी खाडी , जुना 
एस . टी . स्टॅण्ड , कलानगर 
पश्चिम वेंगुर्ला लाईट हाऊस , 
सागर बंगला 


- 


उत्तर - वेदिका मेडीकल , मातोश्री 
कला क्रिडा मंडळ , मज्जीद , शिरोडा 

नाका 

पूर्व - पिर , भगत , जमीर शेख , 
पांगम , नाईक , वेंगुर्लेकर यांचे घर 
दक्षिण एस.टी. स्टॅण्ड , मानसी 
गार्डन , हॉटेल बांबू , डच वखार 
परिसर , पोलीस लाईन 
पश्चिम वेंगुर्ला ग्रामीण रुग्णालय , 
डच वखार , रामेश्वर कॉम्पलेक्स , 
आनंद आर्केड , 


गल्ली , रामेश्वर गल्ली 

उत्तर 

दाभोली डोंगर 

पूर्व- तांबळेश्वर मंदिर ते 
गाडीअड्डा तिठ्याची 

पश्चिम बाजू 

दक्षिण - गाडीअड्डा ते 

विठ्ठलवाडी तिठ्याची 


- 


उत्तर बाजू 

पश्चिम विठ्ठलवाडी 
रस्त्यांची पश्चिमेकडून 
नांदोस्कर घुमटी 


उत्तर - दाभोली डोंगर . 
शाळा नं . २ समोरील रस्ता 
पूर्व - विठ्ठलवाडी 
रस्त्याच्या पश्चिमेकडून 
नांदोस्कर घुमटीपर्यंत , 

शाळा नं . २ लगतच्या 
व्हाळीची पश्चिम बाजू 
दक्षिण - वेंगुर्ला जेटी , 
जलबांदेश्वर , मांडवी खाडी , 
कलानगर 


पश्चिम अरबी समुद्र . 
उत्तर - टी.डी. मयेकर 
गल्ली ते शाळा नं . २ 


लगतचा गडगा 

पूर्व नगरवाचनालय 

पश्चिम बाजू , कुंभवडा 
दक्षिण - मांडवी नदी 
पश्चिम शाळा नं . २ 

२ 

आराधना कॉम्प्लेक्सची पूर्व 
बाजू , सखु सदन 


- 


उत्तर - पाटीलवाडा , राऊळवाडा बॅ . 
नाथ पै रोडची दक्षिण बाजू , 
आनंदवाडी , भराडी मंदिर परिसर 
पूर्व मोरया संकुल , डॉ . वणकुद्रे 
हॉस्पिटल , दाडोबा देवस्थान 

दक्षिण टेमकर , मीठबांवकर , ग्रामपंचायतीची उत्तर बाजू 
कोंडुरकर , भोई , फटजी , रेडकर यांची पश्चिम साकवेश्वर मंदिर , 

मीना पार्क 

घरे , 


हद्द 

दक्षिण परबवाडा 


- 


06 अ सर्वसाधारण 
( महिला ) 


शके १ ९ ४४ 


06 ब सर्वसाधारण 


- 


07 अ सर्वसाधारण 
( महिला ) 

07 ब- सर्वसाधारण 


- 


08 अ सर्वसाधारण 
( महिला ) 

08 ब- सर्वसाधारण 


उत्तर - बॅ . नाथ पै रस्ता , 
पाटीलवाडा 

पूर्व - परबवाडा ग्रामपंचायत | 09 ब सर्वसाधारण 

- 

( महिला ) 


09 अ अनुसूचित 

जाती 


२ ९ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 


प्रभाग 

क्रमांक १० 

लोकसंख्या 
एकूण १११३ 

अ.जा. १७७ 

अ.ज. 


, 


واه 


सिंधुदुर्ग , 

दिनांक ३० जून २०२२ . 


पश्चिम चेंदवणकर , डिसोजा , 

केरकर , हळदणकर यांची घरे . 

उत्तर 
कॉलनी , गवळीवाडा 


- 


जलशुध्दीकरण केंद्र , म्हाडा 


- 

पूर्व - नितीन कुबल मांगर व बाग 
दक्षिण- समाजकल्याण वसतिगृह , 
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र , म्हाडा 
नवीन इमारत , स्वच्छ भारत पर्यटन 


स्थळ 

पश्चिम घोडेबांव गार्डन , वेंगुर्ला 
हायस्कुल , त्रिकोणी गार्डन , दुरसंचार 
कार्यालय , तहसिलदार कार्यालय 


उत्तर - वडखोल रस्त्याची 
दक्षिण बाजू 

पूर्व - तुळस ग्रामपंचायत 
हद्द 

दक्षिण वेंगुर्ला तुळस 
सावंतवाडी रस्त्याची उत्तर 


बाजू 

पश्चिम - डॉ . बाबासाहेब 
आंबेडकर रस्त्याची पूर्व 
बाजू 


- 

10 अ सर्वसाधारण 
( महिला ) 

10 ब सर्वसाधारण 

- 


के . मंजुलक्ष्मी , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 

BY THE COLLECTOR , SINDHUDURG DISTRICT 


No. NPA - 2801 / 3 / 2013 / 2341 / 2022. - In 


exercise of the powers conferred on me by order . 37 / 14 
RORR / H..02 / 1-0 & / IGHICH RORR of the State Election Commission , Maharashtra , I , K. Manjulekshmi 
Collector Sindhudurg proposes to make the following draft order under sub - section ( 1 ) of section 10 
of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayat and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah . 
XL of 1965 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) to fix for the Vengurla Municipal Council 
( As per Census 2011 Total population – 12392 , SC -893 , ST - 168 ) the number and the extent of the 
wards into which the said Municipal Council area shall be divided and to specify the ward reserved 
for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Women ( including the number of seats reserved for 
women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes ) as the case may be , as shown in 
the Schedule to the draft order bearing No. NPA - 2801 / 3 / 2013 / 2022 / 2259 , dated 13th June 2022 , was 
published as required by the provision to sub - section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal 
Council , Nagar Panchayat and Industrial Townships Act , 1965 for information of the residents of 
the Vengurla Municipal Council . As no objections received in respect of the said draft order the 
Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , Kokan Division , Navi 

Mumbai , vide his letter No. नपा -८ / निवडणुक / सिंधुदुर्ग / ५७७ , दिनांक २ ९ जून २०२२ has approved the reservation 

of the post of member of the said Municipal Council . Hence , I , the collector of Sindhudurg District in 
exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1 ) of section 10 of the said Act , hereby make 
the following order namely : 


1 . 


Order 


WHEREAS , the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , 
Kokan Division by Government Gazette Dated 28th February 2022 issued under sub - section ( 2 ) of 
section 9 of the Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayat and Industrial Townships Act , 
1965 ( Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Vengurla Municipal Council , the number of councillors to 
be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Women ( including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and 
the Scheduled Tribes ) as shown below : 

The number of councillors to be elected - 


2. The number of seats to be reserved 

( a ) for the Scheduled Castes - 

( b ) for the Scheduled Tribes - 

3. The Total number of seats to be reserved for Women 
( including the number of seats reserved for women belonging 
to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes ) - 


20 


01 

00 


10 


4. Out of seats at serial number 3 , the number of reserved for 
women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
from amongst the seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes as Shown in item at serial number 2 ( a ) , ( b ) respectively , 
are as under 

( a ) for the Scheduled Castes - 

( b ) for the Scheduled Tribes - 


३१ 


00 


00 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 

5. Number of seats reserved for women as General Category 

( number of seats at serial number 3 minus number of seats 
at serial number 4 ) - 


रानिआ / नप -२०२२ / 

Now , THEREFORE , in exercise of the powers conferred on me by order No. ./44-2022/ 
4.1.02 / 1-0 & / IGHİROR of the State Election Commission , Maharashtra read with sub - section 
( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayat and Industrial Townships 
Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) I , K. Manjulekshmi , Collector Sindhudurg hereby fix the number and 
extent of the wards into which the said Municipal Council area shall be divided and specify the wards 
in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Women ( including 
Women belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) , as the case may be , as shown in 
the schedule to this order . 


This order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this order . 


Ward No 


Ward No. 1 

Population 

Total 995 

S.C. - 48 


Name 

of the 

ward , if 

any 


Extent of the ward 


10 


SCHEDULE 


Ward boundaries 


North Dabholi Mountain from 

North Tambleshwar 

Tambleshawr Temple to Math GP 

Temple 

Boundary 

East West side of 

East Dabholi Mountain to Koni Math GP , Koni 


- 


If the seat is 
reserved , for 
whom i.e. 
whether for 
SC , ST or for 


Women 

( Including SC 

women , ST 
Women ) 


01 A - 

Reserved for 


women 

( General ) 


01 B General 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , 


S.T. - 0 


Ward No. 2 
Population 
Total -1262 

S.C. - 36 

S.T. - 30 


Ward No. 3 

Population 

Total -1170 

S.C. - 09 
S.T. - 08 


Ward No. 4 
Population 
Total -1363 


Bhatwadi Road upto Br . Khardekar Bhatwadi Road 
Road 

South North of Br . Khardekar 

Road to Gadiadda Titha 

West East Side of Gadiadda 

Road from Tambleshwar Temple 

to Dabholi Mountain 


- 


North From south side of 
Gadiadda Titha along Koni 

Bhatwadi Road to Math GP 
Boundary 


East Math Gram Panchayat 

boundary , Municipal Council 

Welcome Tower , House of Bhagat , 
Nursary of Satardekar 

South From Math GP boundary 
towards Newalkar Panand , Vithoba 
temple to Natu Vhali , Ghadiwada , 
Patra Pool , From south side of 
Br.Khardekar road to Gohin 
Memorial Church Area , 

Bhosalewada , Stream Near Ginde 


- 


House 

West Ginde House , Parijat 

Zerox , St. Lukes Hospital etc. 


North - Laxmi Narayan Temple , 
Ganpati Temple , Khambad 
Bhatwadi Road 


East - Nishan lake , Lopadreshwar 
Temple , Shelke House , area of 
Vadkhol ESR 

South From boundary of Tulas 
GP north side of Vadkhol Road , 
Padte , Palav , ITI , Shivaji Primary 
School , 


- 


West Dontos Colony , Nakshatra 
Residancy , House of Arolkar , 
Redkar 


North - Atharav Complex , Atharav 
Niwas , Fire Fighting Station , Mill 
of Parab 


South Gadiadda Titha 

West - Tambleshwar 

Temple 


North Gadiadda Titha , 
Br . Khardekar Road , 
Math GP Boundary 

East Math Gram 
Panchayat boundary 


- 


- 


South Stream from 

Math GP Area , Aadi 

Pool , Patra Pool , Gohin 

Memorial Church , 

Stream infront of 

Mahalaxmi Complex 

West East side of 

Stream infront of 

Mahalaxmi Complex 


- 


North South side of 
Stream Coming from 
Math GP 
East - Math and Tulas 
GP boundary 

South North side of 
Vadhkhol Road , North 
Side of R.P.Gawade 
Road 

West from Panchyat 

Samiti Road to Dontas 

Colony , Foot Road 
towards Sarmalkar 
House 


North - From 
Kinalnewadi Road to 
Natu Vhali 


शके १ ९ ४४ 


02 A - 
Reserved for 
women 

( General ) 

02 B General 


03 A - 
Reserved for 


women 

( General ) 
03 B General 


04 A 

Reserved for 

women 

( General ) 


33 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 

S.C. - 95 
S.T. 51 


- 


Ward No. 5 
Population 

Total -1117 
S.C. - 67 
S.T. - 0 


Ward No. 6 
Population 
Total -1302 

S.C. - 23 
S.T. - 05 


Ward No. 7 
Population 

Total -1362 

S.C. 18 


- 


East Kinalnewadi Road , House 

of Kudapkar , Toraskar , Palyekar 

South House of Parab , Amruta 
Cashew Factory , House of 
Bhangle , Shree Devi Sateri Fuel 
Center , Maharashtra Bank , House 
of Dhepse 

West - From House of Dhepse to 
west side of Sateri Temple to 
House of Dhargalkar 


- 


North Datta Mandir , Maruti 
Mandir , Crowford Market , 
Parulekar Galli , East side of 
T.D.Mayekar Galli ( Lane ) 

East House of Nawar , Govekar , 
Kubal 

South Johnsu Fernades , Sakav 

Pool , Siddhivinayak Plaza 

West - T.D.Mayekar Galli , 

Gawadeshwar Temle , Rameshwar 
Temple , Kharedi Vikri Sangh 


- 


- 


North Hanuman Temple , Post 
office , Farms of Gawade 

East Kelji , Sahdeo Complex , 
Dudhganga Complex , Shop of 
Prabhu Tendolkar 

South Shop of Tendolkar , Sangle 
galli , Lokmanya Multupurpose 
Bank , Haldankar Galli , Dabholi 
Naka , Mother Teresa School , 
Aamrataru Complex , Girapwada 
and Gawadewadi , Old ST Stand 
upto Vitthalwadi Titha 

West House of Bata , Sarang , 
Kaskar , Malbari 


- 


- 


North Lina Tiwari , Maruti Temple , 
Narayan Temple , Narayan Lake 

East House of Malgaonkar , 

Pednekar , School No. 2 , 


East Panchyat 

Samiti , West side of 
footway to Sarmalkar 
House 

South North side of 
Br . Nath Pai Road , 
Camp Corner to 
Patilwada Road 

West West side of 
patilwada 


- 


- 


North South side of 
Br . Khardekar Road 
from T.D. Mayekar Galli 
to house of Nawar 
East West side of 
Stream infront of 
Mahalaxmi Complex 
South North Side of 
Mandavi Stream 
West -East Side of 
T.D. mayekar Galli , 
gawadeshwar Galli , 

Rameshwar Galli 


- 


04 B General 


South - From North 
side of Gadiadda Titha 
to Vitthalwadi Titha 
West - From west side 
of Vitthalwadi road to 
Nandoskar Ghumti 


05 A - 
Reserved for 
women 

( General ) 

05 B 


General 


06 A 
Reserved for 


North Dabholi 
mountain 

women 

East Tambleshwar 

( General ) 

Temple to west side of 06 B - General 
Gadiadda Titha 


North - Dabholi 
mountain , Road infront 
of School No. 2 
East From west side 07 B - General 

07 A 
Reserved for 
women 

( General ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 


S.T. - 53 


Ward No. 8 
Population 

Total -1389 

S.C. - 62 
S.T. 11 


Ward No. 9 
Population 
Total -1319 
S.C. - 358 
S.T. - 03 


Ward No. 
10 


Population 
Total -1113 
S.C. - 177 
S.T. - 07 


Aaradhana Complex , Sakhu Sadan of Vitthalwadi Road to 

South Vengurla Jetty , 

Nandoskar Ghumti , 

Jalabandeshwar , Bay of Mandavi , 

west side of Stream 

near School No. 2 

Old ST Stand , Kalanagar 
West - Vengurla Light House , 
Sagar Banglow 

South Vengurla Jetty , 

Jalabandeshwar , Bay of 


North Vedika Medical , Matoshri 
Kala Krida Mandal , Mosque , 
Shiroda Naka 

East Pir , House of Bhagat , 
Jamir Shaikh , Pangam , Naik , 
Vengurlekar 


- 


South ST Stand , Mansi Garden , 
Hotel Banboo , Dutch Factory area , 
Police Line 


- 


West - Vengurla Rural Hospital , 
Dutch Factory , Rameshwar 
Complex , Anandi Arcade 


North Patilwada , Rawoolwada , 
South Side of Br . Nath Pai Road , 
Anandwadi , Area of Bharadi 
Temple 

East Morya Complex , Dr. 
Vankudre Hospital , Dadoba 
Temple 

South House of Temkar , 

Mithbawkar , Kondurkar , Bhoi , 


Phatji , Redkar 

West House of Chendwankar , 

D'souza , Kerkar , Haldankar 


- 


- 


Mandavi , kalanagar 
West - Arabian Sea . 


North From T.D. 
mayekar Lane to 
Compound of School 
No. 2 

East West side of 


- 


Nagarwachnalay , 

Kumbhawada 

South - Mandavi River 

West -East Side of 


Aaradhana Complex 

School No. 2 , Sakhu 
Sadan 


North Br . Nathpai 
road , Patilwada 
East Boundary of 
Parabwada GP 

South North side of 
Parabwada GP 

West Sakweshwar 

Mandir , Meena Park 


North Water Treatment Plant , 

North 
Vadkhol Road 

Mhada Colony , Gawaliwada 

East Farm and Mangar of Nitin East Boundary of 
Kubal 

Tulas GP 

South North side of 

South Social Welfare Hostel , 
Regional Fruit Research Center , 
New Mhada Building , Swacch 


L 


P 


South side of 


Vengurla - Tulas 

Sawantwadi Road 


08 A - 
Reserved for 
women 

( General ) 
08 B General 


09 A - 
Scheduled 
Castes 
09 B - 
Reserved for 
women 

( General ) 


10 A - 
Reserved for 
women 

( General ) 
10 B 


General 


३५ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २ , २०२२ / आषाढ ११ , शके १ ९ ४४ 

West East side of Dr. 
Babasaheb Ambedkar 
Road 


Sindhudurg , 

Dated 30th June 2022 . 


Bharat Paryatan Sthal 

West Ghodebav garden , 


- 


Vengurla Highschool , Trikoni 
Garden , BSNL Office , Tahsildar 
Office 


- 


K. MANJULEKSHMI , 
Collector , Sindhudurg . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


